दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील “गट-अ गट- ब 
व गट क” या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. बैठक २०२१/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ (रोजगार) 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १७.०६.२०२१ 


वाचा- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६. 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचना. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग- 
२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२०. 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१३/ 
प्र.क्र.३५/दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आव्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in UT संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of post 
identification suitable for person with Bench mark Disability Notified on ०४/०१/२०२१ या 
शिर्षाखाली प्रसिध्द केलेली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 02/02/2024 
च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबतच्या सुचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्त्याखालील कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालय यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ,गट-ब व गट क संवर्गातील पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


झासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पदे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी नमुद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पद सुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित केलेली गट-अ,गट-ब व गट-क मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत. अशा 
पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व 
प्रचलित वेतन श्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांची समान आहेत अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२१/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ (रोजगार) 


तरी, राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सुचना सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 

२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ब संवर्गाकरीता या शासन निर्णयान्वये कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांच्या आस्थापनेवरील “गट-अ,गट-ब व गट क* या 
संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित 
करण्यात येत आहेत. 

३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६१७११२९२११२०३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Vithal 
Rokade 


सहपत्र : विवरणपत्र-अ 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, (सवी. 
७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक. 
८. मा.सचिव, कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray 
सहायक. 
९. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 
१०.उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, मुंबई /पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर. 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपुर. 
१२.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपुर. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये सर्व. 
१६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करणेबाबत 


दिव्यांग व्यक्‍तींकरिता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सुयोग्य पदे 


अ. पदनाम शारीरिक योग्यता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची ठळक कर्तव्ये व जबाबदा-या 
क्र. 
राजपत्रित गट-अ 
7 उप आयुक्‍त S,ST,W,BN, ७, SE, RW,H,MF | B,LV,D,HH,OA,OL,BL,O | विभागप्रमुख म्हणून कामकाज पाहणे, 
AL,LC,DW, AAV,ASD | विभागातील कार्यालयांना भेटी देणे, तपासणी 
(M),MD करणे, रोजगार मेळावे भरविणे, प्रशिक्षण 
संस्थांची तपासणी करणे 
२ | सहायक आयुक्‍त S,ST,W,BN, ७, SE, RW,H,MF | B,LV,D,HH,OA,OL,BL,O | जिल्हा कार्यालय प्रमुख कामकाज पाहणे, 
AL,LC,DW, AAV, 50 | उद्योगव आस्थापना भेटी व तपासणी करणे, 
(M),MD नवीन आस्थापना शोध घेणे, रोजगार प्रोत्साहन 
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, रोजगार 
मेळावे भरवणे, कौडल्य विकास योजनेंतर्गत 
प्रशिक्षण संस्थांची तपासणी करणे,जिल्हास्तरीय 
सर्व बैठकांना उपस्थित राहणे. 
राजपत्रित गट-ब 
S,ST,W,BN, C, SE,RW,H,MF | B,LV,D,HH,OA,OL,BL.O | जिल्हा कार्यालय आहरण व संवितरण अधिकारी 
ALLC,DW, AAV, ASD म्हणून काम पाहणे, उद्योग व आस्थापना भेटी व 
क ता आर आहत हश) तपासणी करणे, नवीन आस्थापना शोध घेणे, 
Dae , रोजगार यो ee ee 
3 | agetorpa arieata रोजगार प्रोत्साहन र जावणी 
अतिक करणे, रोजगार मेळावे भरवणे, कौडाल्य विकास 
अधिकारी 


योजनेंतर्गत प्रशिक्षण संस्थांची तपासणी 
करणे,जिल्हास्तरीय सर्व योजना याबाबत 
कामकाज पाहणे. 


अराजपत्रित गट-क 


उद्योग व आस्थापना भेटी , नवीन आस्थापना 
शोध घेणे, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमाची 


कनिष्ठ, कौशल विकास, अंमलबजावणी करणे, रोजगार मेळावे 
त OA,OL,BL,OAL,B,LV,H आण्यात यी Cee ee 
४ | रोजगार व उद्योजकता । S,BN,ST,W,L,MF,RW,H,C oe भरविण्यासाठी आस्थापनांना भेटी देऊन रिक्‍त 
मार्गदर्डान अधिकारी मई पदे प्राप्त करणे, Hlared विकास योजनेंतर्गत 


प्रशिक्षण संस्थांची तपासणी करणे,जिल्हास्तरीय 
सर्व योजना याबाबत कामकाज पाहणे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling 
&Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & 
Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, 
BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg & One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral 
Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder 
(M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 
(Including Deaf Blindness) 


